स्वदेशी बनावटीच्या १९ आसनी 
विमान निर्मितीसाठी संशोधनाकरिता 
कॅप्टन अमोल शिवाजी यादव यांच्या 
Thrust Air Craft Pvt. Ltd. कंपनी 
यांना विशेष बाब म्हणून अर्थसहाय्य 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी- २०२०/ प्र. H.04 /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ३२, 
दिनांक :- १० जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- मुख्य सचिव कार्यालयाचा दिनांक २९ डिसेंबर, २०२२ रोजीचा मंत्रिमंडळ 

बैठकीच्या कार्यवृत्तातील निर्णयाचा उतारा. 

प्रस्तावना :- दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या 

निर्णयानुसार कॅप्टन श्री. अमोल शिवाजी यादव यांच्या Thrust Air Craft Pvt. Ltd. 

कंपनी यांना १९ आसनी विमान निर्मितीच्या संशोधनासाठी रु.१२.९१ कोटी इतका 

आवश्यक निधी एक वेळची विशेष बाब म्हणून सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय 

तरतुदी मधून उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- कॅप्टन श्री. अमोल शिवाजी यादव यांच्या Thrust Air Craft Pvt. 

Ltd. कंपनीला १९ आसनी विमान बनविण्याच्या संशोधनासाठी आवश्‍यक असलेला 

निधी रु.१२.९१ कोटी इतका निधी एक वेळची विशिष्ट बाब म्हणून अनुदान स्वरूपात 

देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर अनुदान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे बार्टी 

यांना सन २०२२-२३ करिता वितरीत केलेल्या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 

३. सदर निधी खालील अटी व शातीच्या अधीन राहून खर्च करण्यात येत आहे :- 
अ) कॅप्टन श्री. अमोल शिवाजी यादव यांच्या Thrust Air Craft Pvt. Ltd. 


कंपनीला १९ आसनी विमान निर्मितीच्या संशोधनासाठी शासनाकडून निधी प्राप्त 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी- 2020/ प्र. H.04 /अर्थसंकल्प (विघयो) 
झाल्यानंतर त्याच उद्दिष्टाकरिता निधी वापरणे बंधनकारक राहील. अन्य उद्दिष्टासाठी 
निधीचा वापर करता येणार नाही. 

ब) उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून झालेल्या खर्चाचा तपशील, संबंधित 
देयके यासह १९ आसनी विमान निर्मितीच्या संशोधनात वेळोवेळी झालेल्या प्रगतीचा 
टप्पा निहाय अहवाल शासनास सादर करणे कॅप्टन अमोल शिवाजी यादव यांच्या 


Thrust Air Craft Pvt. Ltd. कंपनीला बंधनकारक राहील. 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५"५/.॥8॥9॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. 
२०२३०११०१६२१४५५७२२ असा आहे सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार रर व नावाने. 


DINESH RAMCHANDRA ; 
DINGLE टं 


( feat रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

३) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५) महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
(बार्टी) 

महालेखापाल, लेखापरीक्षा (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो). 


& 
9 


> anew wer NN 


पृष्ठ २ पैकी २ 


